पवाळे लघु पाटबंधारे योजना तालुका मुरबाड 
जिल्हा ठाणे, या योजनेस प्रथम सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः HATA २०१३/(२५८/२०१३) खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ जून, २०१८ 
पहावे- 
१) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र. कोपाविम/ 
तां-५/पवाळे/२८२८/सन-२०१७, दिनांक ०६/०९/२०१७ 
२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्रमांक-व्यअस-२०१८/प्र.क्र.२७/अर्थसं-२ 
दिनांक २७/०२/२०१८. 
प्रस्तावना 
पवाळे लघु पाटबंधारे योजना तालुका मुरबाड जिल्हा ठाणे या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक- 
लपायो २००४/३८६/२००४/खारभूमी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक १५/०२/२००५ अन्वये एकूण रुपये 
८८२.७४ लक्षच्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. हा प्रशासकीय मान्यतेचा 
प्रस्ताव तयार करतांना सन २००३-०४ च्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले होते. मध्यंतरीच्या काळात 
योजनेच्या खर्चात दरसूचीतीळ फरकामुळे, जास्त दराची निविदा स्वीकृती, भूसंपादन किंमतीतील झालेली 
वाढ, संकल्पचित्रातील बदल इत्यादी कारणांमुळे वाढ होत असल्यामुळे योजनेस सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणे आवश्‍यक झाले आहे. 


शासन निर्णय :- 

आता या निर्णयान्वये पवाळे लघु पाटबंधारे योजना तालुका मुरबाड जिल्हा ठाणे या योजनेचा एकूण 
अंदाजित खर्च रुपये २०.९० कोटी (रुपये वीस कोटी , नव्वद लक्ष फक्त) या किंमतीस प्रथम सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. कामासाठी एकूण रूपये १९.११ कोटी (रूपये एकोणीस कोटी, 
अकरा लक्ष, फक्त) व अनुषंगीक खर्च रूपये १.७९ कोटी (रूपये एक कोटी एकोणऐंशी लक्ष फक्त) आहेत. 
अंदाजपत्रकात उर्वरित कामासाठी सन २०१०-११ या वर्षाच्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहेत. 
उपशीर्षवार तरतुदींचा गोषवारा सोबत परिशिष्टामध्ये जोडला आहे. 


१. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयी करण्याच्या विविध टप्प्यांवर 
झालेल्या अनियमिततेस मान्यता गृहित धरता येणार नाही. 

२. या योजनेबाबत चाळू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे चालू ठेवावी. 
सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस 
कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 

३. सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी 
वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, Cwc ची 
मार्गदर्शक तत्वे, वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती यांची काटेकोरपणे 
अंबलबजावणी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो २०१३/(२५८/२०१३) खारभूमी 


हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या कार्यासन-१४३४ यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक- 
१३७/२०१६, दिनांक १३/०५/२०१६ अन्वये दिलेल्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या कार्यासन-व्यय-१२ 
यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-२२९/२०१७, दिनांक ०९/१०/२०१७ अन्वये दिलेल्या सहमतीने व व्यय 
अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत “सदरचा प्रस्ताव मान्य करण्यात 
आला आहे.” व संदर्भ क्रमांक २ नुसार याबाबतच्या निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशिर्ष, "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील 

भांडवली खर्च ८०- सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) 
सार्वजनिक व इतर क्षेत्रातील गुंतवणुका (००) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली 
अंशदान (४७०२ ४९२७)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकिय मान्यता १८१ या अनुक्रमांकावर नोंदण्यात 
आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१५११४८००३८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dharane ERE CEI Gvanieranent Gf Mahaleointa Dewan Resources 
Department le=400032, htra, 
. a 2.5.4.20=42 a7 d6ca1 736: 'b105b20a01d36c 
Mallikarjun lrappa घात om 
(म.ई.धरणे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
३. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२ 
४. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
६. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई 
७. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. जिल्हाधिकारी, ठाणे 
९. अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा- ठाणे 
१०. अर्थशाखा 9/2 (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. (२ प्रती) 
१२. खारभूमी, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः HUTA २०१३/(२५८/२०१३) खारभूमी 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग,क्रमांक : लपायो २०१३/(२५८/२०१३)/खारभूमी,दिनांक १४.६.२०१८ चे सहपत्र) 


(परिशिष्ट- अ) 

पवाळे लघुपाटबंधारे योजना, ता.मुरबाड, जिल्हा ठाणे उपशिर्षनिहाय तरतूदी 

अ.क्र.  उपशिर्ष मंजूर प्रथम सुप्रमानुसार प्रस्तावित व्दितीय सुप्रमा नुसार 

तरतुद तरतुद 
(A) BIS कामे 
[१ | ए-प्राथमिक 0,03 Pd 04 
२ बी- भूसंपादन १.३८ २.४६ 
३ सी- BIS कामे ४.३१ १३.४७ 
४ डी-रेग्युलेटर ०.५४ १.३१ 
षु जी-ब्रिजेस fo 00 pF 0 00 
g के-इमारती ०.०५ ०.०८५ 
७ एम-वृक्षारोपण ०.००२ ०.००१ 
ओ-संकीर्ण ०.०४ ०.०३ 
९ पी-देखभाल दुरूस्ती pd 0,036 
।१० | आर- दळणवळण ०.०५ ०.००५ 
एकुण (A) ६.४१ १७.४१ 
(8) कालवे व वितरण व्यवस्था 
a | ए-प्राथमिक a ee 00 | - == 668- | 00 
२ बी-भुसंपादन ०.१३ ०.१५ 
= डी-रेग्युलेटर ०.०२ 10.00 | Rete) 
8 3 - प्रपात ee 0.00 
4 एफ़-आर.एच.टी. ०.१३ ०.३० 
६ । एच-एस्केप 10.0१ | ०.०४ 
एल-मातीकामे ०.६२ १.२१ 
॥-वितरीका ०.००५ ०.००९ 
एकुण (8) ०.९३ Po | {90 
एकुण PAC = A+B) ७.३४ १९.११ 
(9) आस्थापना व इतर कामे १.४९ १.७९ 
एकुण ( C+ D) €.63 २०.९० 
ठळक बाबी 


अ) या योजनेचे सिंचन क्षेत्र २५२ हेक्‍टर आहे. 
ब) या योजनेमुळे एकूण होणारा पाणीसाठा ३.१६७ दलघमी आहे. 
क) प्रति सहस्त्र घनमीटर पाणीसाठा किंमत रु. ६६,९९३/- 


ड) लाभव्यय गुणोत्तर १.४०> १ Dharane etc ceca 
Mallikarjun Irappa 2s 
( म.ई. धरणे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


